आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयांना २७-लहान 
बांधकामे या उद्दीष्ढाखालील वितरीत करण्यात 
येणाऱ्या निधीच्या विनियोगासाठी आहरण व 
संवितरण अधिकारी नियुक्‍त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०१/पदुम-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक:-०८ जून, २०२२ 


वाचा :- १) शासनाचा समक्रमांकाचा दि.२४/०५/२०२२ चा शासन निर्णय 
२) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांचे पत्र क्र. आदुवि-१८/आ. सं.अ./शासन पत्र २०२२-२३/२८५३/ 
दि.०७/०६/२०२२ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी वाचा येथील क्र.२ येथील पत्रान्वये संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन 


निर्णयान्वये घोषित करण्यात आलेल्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांमध्ये बदल करण्याची केलेली विनंती 


विचारात घेऊन, शासन निर्णय दि.२४/०५/२०२२ मधील विवरणपत्रात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 


आहे :- 
क्र. कार्यालयाचे नाव | सध्याचे आहरण व | शा.नि.दि.२४/०५/२०२२ सुधारित आहरण व 
संवितरण अधिकारी अन्वये नियुक्‍त केलेले | संवितरण अधिकारी 
आहरण व संवितरण 
अधिकारी 
१ बृहन्मुंबई दूध | कार्यकारी अभियंता, | महाव्यवस्थापक, लेखाधिकारी-१, बृहन्मुंबई 
योजना सार्वजनिक बांधकाम । बृहन्मुंबई दूध योजना, | दूध योजना,वरळी 
विशेष प्रकल्प विभाग, | वरळी 
वरळी 
२ | आरे दुग्धवसाहत | कार्यकारी अभियंता, | मुख्य कार्यकारी | लेखाधिकारी- आरे दुध 
सार्वजनिक बांधकाम | अधिकारी, आरे | वसाहत 
विशेष प्रकल्प विभाग, | दुग्धवसाहत, गोरेगांव, 
आरे, गोरेगाव, मुंबई मुंबई 
३ दुग्ध प्रकल्प उप अभियंता, सार्वजनिक | प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध | लेखाधिकारी, शासकीय 
दापचरी बांधकाम विशेष प्रकल्प | प्रकल्प दापचरी | दूध योजना, दापचरी 


विभाग, दापचरी 


ता.डहाणू जि.पालघर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०१/पदुम-६ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६०८१३४१२६०००१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Marale Niwrutti 
Bhaguji 


(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


val 
3) 
o भू 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र » (लेखा व अनौज्ञयता व लेखा परिक्षा), मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्धवसाहत, गोरेगांव, मुंबई 

प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प दापचरी ता.डहाणू जि.पालघर 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभाग, वरळी 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभाग, आरे 
उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभाग, दापचरी 
जिल्हा कोषागार अधिकारी/ उप कोषागार अधिकारी मुंबई व पालघर, 
लेखाधिकारी-१, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई-१८ 
लेखाधिकारी, आरे दूध वसाहत, गोरेगांव (पू), मुंबई-६५ 

लेखाधिकारी, शासकीय दूध योजना, दापचरी 

निवडनस्ती, पदुम-६/९. 


A 


CC NU 


yaa) 


ळ Cc 
YS > २-८ Dee DO *-> Delf el Se 


SS 


Oo _.“0 
{e) 


cee mre eS Vi Ye LS CU OSU SL Sl I Sele Cae 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


